अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन 
निवासी (वन हक्कांची मान्यता ) अधिनियम 
२००६ व नियम २००८ आणि सुधारीत नियम, 
२०१२ अंतर्गत राज्यातील वनहक्क 
धारकांना शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वहका -२०२३/प्र.क्र.२१८/का-१४ 
आदिवासी विकास विभाग, मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि.१३ मार्च,२०२४ 


वाचा: 
१. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ आणि 
नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२. 
२. जनजाती कार्य मंत्रालय यांचे दि.१५/१/२०१९ रोजीचे पत्र 
३. आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णय क्र.वहका-२०२१/प्र.क्र.१८७/का-१४,दि.१२/९/२०२२ 
४. जनजाती सल्लागार परिषद दि.११/१०/२०२३ रोजी पार पडलेली बैठक. 
५. मा.मंत्रिमंडळाची दि.११/०३/२०२४ रोजी पार पडलेली बैठक. 


प्रस्तावना - 

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी ( वनहक्कांची मान्यता ) अधिनियम, २००६ 
दि.३१.१२.२००७ पासून राज्यात लागू करण्यात आला असून सदर कायद्याची अंमलबजावणी 
दि.०१.०१.२००८ पासून राज्यात करण्यात येत आहे. सदर अधिनियमाच्या कलम ३ (9) अन्वये अनुसूचित 
जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यांना वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क किंवा दोहोंचे धारणाधिकार 
मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. सदर अधिनियमाच्या नियम १६ अनुसार व वनहक्क धारकांना 
सर्व योजनांची लाभ देण्याची तरतूद असतांना देखील वनहक्क धारकांना विविध विभागाच्या शासकीय 
योजनांचा लाभ देतांना भारतीय वन अधिनियमांतील तरतूदींची अडचण येत असल्याने वन विभागाकडून 
त्यास प्रतिबंध करण्यात येतो. त्यामुळे वनहक्क धारकांना विविध योजनांचा ory देण्यासाठी 
लोकप्रतिनिधी,विविध संघटना यांचेकडून वारंवार मागणी करण्यात येते. अनुसूचित जमाती व इतर 
पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ व नियम २००८ आणि सुधारीत नियम, 
२०१२ मधील नियम १६ अन्वये वनहक्क दावे मंजूरीनंतर वनहक्क धारकांना सर्व शासकीय योजनांचा 
लाभ देण्याची तरतूद असून ओरिसा राज्यात सर्व शासकीय योजनांचा लाभ वनहक्क धारकांना देण्यात 
येत असल्याने याबाबतचा प्रस्ताव मा.मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्याबाबत दि.११/१०/२०२३ रोजी पार 


पडलेल्या जनजाती सल्लागार परिषदेच्या बैठकित निर्देश देण्यात आले होते. त्यास अनूसरून वनहक्क 
धारकांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ अनूज्ञेय करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः वहका -२०२३/प्र.क्र.२१८/का-१४ 


शासन निर्णय - 
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता ) अधिनियम 


२००६ व नियम २००८ आणि सुधारीत नियम, २०१२ मधील नियम १६ अनुसार राज्यातील वनहक्क 


धारकांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात यावा. वनहक्क धारकांना सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रा मध्ये नमूद केलेल्या सर्व शासकीय योजनां व कामांचा लाभ देण्यात यावा. तसेच सोबत 
जोडलेल्या विवरणापत्रा व्यतिरिक्त अन्य अनुज्ञेय अशा सर्व शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात यावा 


वनहक्क धारकांना योजना/कामे यांचा लाभ देतांना पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. 


१, 


वनहक्क धारकांमध्ये ते ज्या शासकीय योजनांच्या लाभास पात्र आहेत 
त्याबाबत जनजागृती करण्यात यावी . 


. ज्या योजनांचे लाभ वनहक्कधारकांना त्यांच्या मागणीनुसार वैयक्तिक रित्या 


देणे हक्य आहे,अज्ा योजनांचा ळाभ विनाविलंब वनहक्क धारकांना देण्यात 
यावा. 


. सामुहिकरित्या शासकीय योजनांचे लाभ वनहक्क धारकांना मिळण्याच्या 


दृष्टीने वनपट्टे दिलेल्या वनहक्क धारकांचे क्षेत्रनिहाय समूह (Cluster) तयार 
करण्यात यावेत. 


. क्षेत्रनिहाय समूह तयार केल्यावर वनहक्क धारकांच्या मागणीनुसार ज्या 


योजनांचा लाभ एकत्रितरित्या वनहक्क धारकांना देणे BET आहे, त्याबाबत 
कालबद्ध आराखडा तयार करून विविध शासकीय योजनांचे लाभ 
अभिसरणाच्या माध्यमातून वनहक्क धारकांना देण्यात यावेत. 


. उपरोक्त नमूद सामुहिकरित्या शासकीय योजनांचे लाभ देण्याच्या अनुषंगाने 


कालबद्ध आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही आदिवासी विकास 
विभागाच्या वाचा येथील अनु.क्र.३ मधील दि.१२/९/२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये सामुहिक वनहक्कांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार 
करणे व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या तालुका 
स्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीने करावी. 


, सदर आराखड्यास मान्यता देण्याची कार्यवाही आदिवासी विकास 


विभागाच्या वाचा येथील अनु.क्र.३ मधील दि.१२/९/२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये सामुहिक वनहक्कांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार 
करणे व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीने करावी. 


. वनहक्क धारकांना ज्या शासकीय योजनांचे लाभ देण्यास काही अडचणी 


उद्भवत असतील,अशा प्रकरणी अडचणींचे निराकरण जिल्हाधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखालील गठीत केलेल्या जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीने त्वरीत 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः वहका -२०२३/प्र.क्र.२१८/का-१४ 


करुन अडा योजनांचे लाभ वनहक्क धारकांना मिळतील याची खातरजमा 
करावी. 


सदर शासन निर्णय हा दि.११/३/२०२४ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिलेल्या 


मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 


या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०३१४१०४८४९१०२४ 


असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SATISH VITHALRAO KOVE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e13b027a7b550970150cf7dc69d276db3b1 a6ebe3f71610f 
harashtra, 


bSe8ff55b1676c8a, postalCode=400032, st=Maharashtt 


V | गृ H A L R A K VV E serialNumber=CE18732734BA0742D7712775E8FOAD400558E87483 
75399762FD447C3E9AC1EB, cn=SATISH VITHALRAO KOVE 


Date: 2024.03.14 11:03:43 +05'30° 


(achat वि.कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई. 

२. मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

४. मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

६. मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

७. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

८. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव ,मंत्रालय,मुंबई. 

९. मा. सर्व मंत्री, यांचे खाजगी सचिव.मंत्रालय,मुंबई. 

१०. मा. सर्व राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

११. मा. विधानसभा / विधान परिषद, सदस्य सर्व 

१२. मुख्य सचिव,यांचे उप सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

१३. अ.मु.स./प्र.स./सचिव,विभाग सर्व ,मंत्रालय मुंबई. 

१४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

१५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

१६. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, 
नाशिक 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, शाबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 

१९.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर. 


es 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वहका -२०२३/प्र.क्र.२१८/का-१४ 


२०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, 

२१.सर्व जिल्हा कृषी अधिकारी, 

२२. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
२३.सर्व कार्यकारी अभियंता,जलसंपदा विभाग 

२४. सर्व कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

२५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 

२६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 

२७. सर्व नियंत्रक अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२८. निवडनस्ती कार्यासन १४ 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वहका -२०२३/प्र.क्र.२१८/का-१४ 


झासन निर्णय क्र.आविवि-२०२३/प्र.क्र.२१८/का-१४,दि.१३ मार्च,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र 
वनहक्क धारकांना लाभ द्यावयाच्या योजना व कामे 


KOVE 


अ.क्र Scheme and Work Name योजना व कामाचे नाव 

a Pradhan Mantri Krushi Sinchan Yojana | प्रधानमंत्री कृषी सिचन योजना 
(PMKSY 

२ Central and State Krishi Yantrikikaran | केद्र आणि राज्य कृषी यांत्रिकोकरण अभियान 
Abhiyan 

3 Rashtriya anna suraksha abhiyan राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान 

1 Birsa Munda Krishi Kranti Yojana ... बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना 

षु Integrated Horticulture Development एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान 
Abhiyan 
Dry Area Development Scheme कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रम 
Bhausaheb Phundkar orchard Yojana भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना 
National Krishi Development Yojana राष्ट्रीय कृषी विकास योजना - 

| fo) Mukhyamantri Shashwat Krishi Sinchan मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिचन योजना 

aa 4 q गा Crop Insurance Yojana प्रधानमंत्री पिक विमा योजना 

१२ Construction of PMAY-G House Building प्रधानमंत्री आवास योजनेत मंजूर घराच्या 

इमारतीचे बांधकाम 

93 Construction of State scheme Houses | राज्य योजनेत मंजूर घरांच्या इमारतीचे 
Building बांधकाम 

१४ Construction of Pebble | शोतजमीन लगत गारगोटी बंधारा बांधणे 
peripheral/farm/field Bund 

१५ Construction of Earthen contour Bund मातीचा समोच्च बांध बांधणे 

१६ Construction of Pebble contour Bund गारगोटी समोच्च बांध बांधणे 

१७ Construction of Stone contour Bund दगडी समोच्च बांध बांधणे 

१८ Construction of Earthen graded Bund विविध मातीचा प्रकार असलेला बांध बांधणे 

१९ Construction of Pebble graded Bund विविध गारगोटी प्रकार बांध बांधणे 

२० Construction of Stone graded Bund विविध दगडी प्रकार बांध बांधणे 

२१ Development of Silvipasture Grasslands सिल्विपाश्वर पद्धतीने गवताळ प्रदेशांचा विकास 

करणे. 

२२ Levelling / shaping of Wasteland / Fallow | पडीक/समतोल जमिनीचे सपाटीकरण 

23 oe of chaur or waterlogged areas| चौर किवा पाणी साचलेल्या भागातील 
bane जमिनीचा निचरा 

२४ Construction of Brushwood Check Dam TAGS पद्धतीचा बंधारा बांधणे 

२५ Construction of Boulder Check Dam दगडी बंधारा बांधणे 

२६ Construction of Gabion Check Dam गॅबियन बंधारा चे बांधकाम 

२७ Construction of Compost Pit कंपोस्ट ed बांधकाम 

२८ Construction of Vermi Compost structure वर्मी कंपोस्ट संरचना बांधणे 

SATISH VITHALRAO 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः वहका -२०२३/प्र.क्र.२१८/का-१४ 


२९ Construction of NADEP Compost structure | NADEP कंपोस्ट संरचनेचे बांधकाम 

30 Construction of Berkeley Compost Pit बर्कले कंपोस्ट पिटचे बांधकाम 

३१ Construction of Irrigation Open Well खुल्या विहिरीचे बांधकाम (सिचन) 

३२ Construction of Fish Drying Yards मासे वाळवण्यासाठी यार्डचे बांधकाम 

३३ Wasteland Line Plantation of Forestry | पडीक जमिनीवर वृक्ष लागवड (वनीकरण) 

३४ Line Plantation of Shelter Belt Trees ]ोल्टरबेल्ट पद्धतीने वृक्षांचे वृक्षारोपण 

३५ Block Plantation of Horticulture Trees in | शोतात फलोत्पादनाच्या झाडांची लागवड 
fields करणे 

३६ Wasteland Block Plantation of Horticulture | पडीक जमिनीत फलोत्पादन वृक्ष लागवड 

३७ Black Plantation of Farm Forestry Trees in ठ]ोतातील वनीकरणाच्या उद्देशाने झाडांची 
Bie लागवड लागवड करणे. 

३८ Block Plantation of Forestry Trees in Fields | वनीकरणाच्या झाडांची लागवड करणे 

३९ Wastelands Block Plantation of Forestry | पडीक जमिनीत वनीकरणाच्या उद्देशाने gal 
Trees लागवड 

Ro Block Plantation of Sericulture Trees in | होतात रेशीम (तुती) झाडांची लागवड करणे 

४१ ae Block Plantation of Sericulture | पडीक जमिनीत रेशीम (तुती) झाडांची लागवड 
Trees करणे 

४२ Block Plantation of Bio drainage Trees in ठ]ठोतात बायोड्रेनेज प्रजातीच्या झाडांची लागवड 
Fields करणे. 

४३ Wasteland Block Plantation of Bio | पडीक जमिनीत बायोड्रेनेज प्रजातीच्या 
भात तहत तय झाडांची लागवड करणे. 

RY Afforestation of wastelands using Forestry वनीकरणाच्या झाडांचा वापर करून पडीक 
झडी जमिनीवर वृक्षारोपण करणे. 

By Construction of Earthen Gully Plugs मातीच्या गल्ली प्लगचे बांधकाम 

४8६ Construction of Stone boulder Gully Plugs | दगडी गली प्लगचे बांधकाम 

४७ Raising of Nursery रोपवाटिका वाढवणे/तयार करणे. 

RQ Construction of Mini Percolation Tank छोट्या पाझर तलावाचे बांधकाम 

४९ Construction of Farm Ponds ]ोततळ्यांचे बांधकाम 

Yo Construction of Recharge Pits पुनर्भरण खडडे बांधणे 

५१ Construction of Sand filter for Bore well | बोअरवेल पुनर्भरणासाठी वाळू फिल्टरचे 
recharge बांधकाम 

प्‌२ Construction of Sand filter for Open well | खुल्या विहीर पुनर्भरणासाठी मातीचे फिल्टर 
recharge बांधणे 

ष्‌३ Construction of Cattle Shelter गुरांच्या निवाऱ्यासाठी ahs तयार करणे 

Gy Construction of Goat Shelter ]ोळी निवाऱ्यासाठी 21S तयार करणे 

GY Construction of Piggery Shelter डुक्कर निवाऱ्यासाठी ars तयार करणे 

५६ Construction of Poultry Livestock Shelter पोल्ट्री TS तयार करणे 

Gig Construction of Soak Pit शोष खड्डा बांधकाम. 

SATISH VITHALRAO : 


KOVE 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


/7620044 


शासन निर्णय क्रमांकः वहका -२०२३/प्र.क्र.२१८/का-१४ 


ष्ट Construction of Level Bench Terrace लेव्हल बेंच टेरेसचे बांधकाम 

GQ Construction of Upland Bench Terrace अपलड बेच टेरेसचे बांधकाम 

६0 Construction of Single Unit Toilets सिगल युनिट शौचालयाचे बांधकाम 

६१ Construction of Staggered Trench LETS oa gad बांधकाम 

६२ Construction of Food grain Storage Building | अन्नधान्य साठवण इमारतीचे 
७001010 बांधकाम/गोडाऊन बांधकाम 

&3 Repair and Maintenance of Food grain | अन्नधान्य साठवण इमारतीची दुरुस्ती व 
Storage Building for Community देखभाळ करणे/ गोडाऊन देखभाळ आणि 

दुरुस्ती 

६४ Construction of Feeder Canal for Community | फीडर कालव्याचे बांधकाम 

६५ Construction of distributary Canal for | वितरिक कालव्याचे बांधकाम 
Community 

६६ Construction of minor Canal for Community | लघु कालव्याचे बांधकाम 

६७ Construction of sub-minor Canal for | उप-मायनर कालव्याचे बांधकाम 
Community 

&¢ Construction of water courses for जलकुंभांचे बांधकाम 
Community 

६९ Lining of Feeder Canal फोडर कालव्याचे अस्तरीकरण 

(Cre) Lining of distributary Canal वितरिक कालव्याचे अस्तरीकरण 

(99 Lining of minor Canal ल्घु कालव्याचे अस्तरीकरण 

७२ Lining of sub-minor Canal उप-मायनर कालव्याचे अस्तरीकरण 

(93 Lining of water courses Canal जलकुंभ कालव्याचे अस्तर 

(98 Renovation of Feeder Canal फीडर कालव्याचे नूतनीकरण 

७५ Renovation of distributary Canal वितरिक कालव्याचे नूतनीकरण 

७६ Renovation of minor Canal ल्घु कालव्याचे नूतनीकरण 

(9७ Renovation of sub-minor Canal उप-मायनर कालव्याचे नूतनीकरण 

७८ Repair and Maintenance of Feeder Canal फीडर कालव्याची देखभाल आणि दुरुस्ती 

(७९ Repair and Maintenance of distributary Canal वितरिक कालव्याची देखभाल आणि दुरुस्ती 

८० Repair and Maintenance of minor Canal oY कालव्याची देखभाल आणि दुरुस्ती 

LY Repair and Maintenance of sub-minor Canal | उप-मायनर कालव्याची देखभाळ आणि 

दुरुस्ती 

८२ Repair and Maintenance of water course जलवाहिनी कालव्याची देखभाळ आणि दुरुस्ती 

८3 Development of chaur Land चौर जमिनीचा विकास 

८४ Construction of Boulder Check Dam बोल्डर चेक डमचे बांधकाम 

८५ Construction of Masonry/CC Check Dam दगडी बांधकाम/सीसी चेक डमचे बांधकाम 

८६ Repair and Maintenance of Earthen Check | मातीच्या चेक ड॑मची देखभाळ आणि दुरुस्ती 
Dam 

YAU) Repair and Maintenance of Boulder Check बोल्डर चेक Saat देखभाल आणि दुरुस्ती 
Dam 

८८ Repair and Maintenance of Masonry/CC | दगडी बांधकाम/सीसी चेक ड॑मची देखभाल 
Check Dam आणि दुरुस्ती 


SATISH VITHALRAO 
KOVE 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः वहका -२०२३/प्र.क्र.२१८/का-१४ 


८९ Repair and Maintenance of Gabion Check गॅबियन चेक डमची देखभाल आणि दुरुस्ती 
Dam 
९० Repair and Maintenance of Vermi Compost | वमी कंपोस्ट संरचनेची देखभाल आणि दुरुस्ती 
structure 
९१ Repair and Maintenance of NADEP Compost | NADEP कंपोस्ट संरचनेची देखभाळ आणि 
structure दुरुस्ती 
९२ Repair and Maintenance of Berkeley | dbo कंपोस्ट पिटची देखभाळ आणि दुरुस्ती 
Compost Pit 
९३ Repair and Maintenance of Compost Pit कंपोस्ट पिटची देखभाळ आणि दुरुस्ती 
९४ Construction of Diversion Storm Water Drain | वादळाच्या पाणी निचरा करणाऱ्या Sad 
बांधकाम 
९५ Repair and maintenance of Diversion Storm | वादळाच्या पाणी निचरा करणाऱ्या ड्रेनचे 
Welsh Drain बांधकाम देखभाल आणि दुरुस्ती 
९६ Repair and maintenance of parapet & खुल्या विहिरीच्या परापेट आणि प्लॅटफॉर्मची 
platform of Irrigation Open Well देखभाळ आणि दुरुस्ती 
९७ Construction of Irrigation Open Well for | गटांसाठी सिचन खुल्या विहिरीचे बांधकाम 
Groups 
९८ य and Maintenance of Fish Drying Yards | मासे सुकविण्याच्या मैदानाची देखभाळ आणि 
दुरुस्ती 
९९ Canal Line Plantation of Horticulture Trees कालव्याच्या सभोवताली फलोत्पादन वृक्षांची 
लागवड 
गं Boundary Line Plantation of Horticulture सीमारेषेवर फलोत्पादन वृक्षांची लागवड 
Trees 
ie q Boundary Line Plantation of Farm Forestry ]ोताच्या सीमारेषेवर वनीकरण वृक्षांची लागवड 
Trees 
१०२ Canal Line Plantation of Forestry Trees कालव्याच्या सभोवताली वनीकरणाच्या 
झाडांची लागवड 
१०३ Boundary Line Plantation of Forestry Trees सीमारेषेवर वनीकरणाच्या झाडांची लागवड 
१०४ Road side line plantation of Forestry Trees रस्त्याच्या कडेला वनीकरणाच्या झाडांची 
लागवड 
१०५ Boundary Line Plantation of Shelter Belt | सीमारेषेवर ]ोल्टरबेल्ट पद्धतीने वृक्षांची 
Trees लागवड 
१०६ Road Line Plantation of Shelter Belt Trees रस्त्याच्या होजारी ]ोल्टर बेल्ट वृक्षांची लागवड 
१०७ Along the coast Line Plantation of Coastal किनारपट्टीवर ]ोल्टर बेल्ट वृक्षांची लागवड 
Shelter Belt Trees 
१०८ Fields Block Plantation of Horticulture Trees ब्लॉक पद्धतीने फलोत्पादन वृक्षांची लागवड 
१०९ Wasteland Block Plantation of Farm Forestry ब्लॉक पद्धतीने ]ोता ]ोजारी वनीकरणाच्या 
TEES झाडांची लागवड 
eae qo Along the coast Block Plantation of Forestry वनीकरणाच्या झाडांची लागवड 
Trees 
a Wasteland Block Plantation of Sericulture | वेस्टलड ब्लॉक रेशीम लागवडीच्या झाडांची 
Trees लागवड 
११२ Block Plantation of Bio drainage Trees in ठ]ोतात जैविक निचरा झाडांची लागवड करणे 
fields 


SATISH VITHALRAO KOVE 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः वहका -२०२३/प्र.क्र.२१८/का-१४ 


११३ Block Plantation of Bio drainage trees in पडीक जमिनीत जै विक निचरा वृक्ष लागवड 
Wastelands करणे 

११४ Repair and maintenance of Earthen Gully मातीच्या गुली teat दुरुस्ती आणि देखभाल 
Plugs 

११५ Repair and maintenance of Stone boulder दगडी गली प्लगची दुरुस्ती आणि देखभाल 
Gully Plugs 

११६ | Raising of Nursery गटांसाठी रोपवाटिका उभारणे 

११७ Raising of Nursery for Groups रोपवाटिका उभारणे 

११८ Construction of Fisheries Ponds मत्स्यपालन तलावांचे बांधकाम 

११९ Repair and maintenance of Fisheries Ponds मत्स्यपालन तलावांची दुरुस्ती आणि देखभाल 

१२० Renovation of Fisheries Ponds मत्स्यपालन तलावांचे नूतनीकरण 

१२१ Construction of infrastructure for Liquid Bio | गटांसाठी द्रव जेव खतासाठी पायाभूत सुविधांचे 
Manure for Groups बांधकाम 

१२२ Repair and Maintenance of Infrastructure for | द्रव जेव खतासाठी पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती 
Liquid Bio Manure आणि देखभाल 

१२३ Construction of Crematorium for community समुदायासाठी स्मज्ञानभूमीचे बांधकाम 

१२७ Repair and Maintenance of Crematorium स्मश्ञानभूमीची दुरुस्ती आणि देखभाल 

१२५ Construction of Community Water | सामुदायिक जल संचयन तलावांचे बांधकाम 
Harvesting Ponds 

१२६ Construction of Fisheries Ponds for ; 
Community समुदायासाठी मत्स्यपालन तलाव बांधणे 

१२७ Repair and maintenance of Fisheries Ponds समुदायासाठी मत्स्यपालन तलावांची दुरुस्ती 
for Community आणि देखभाल 

१२८ Repair and maintenance of Community समुदायासाठी सामुदायिक जल संचयन 
Water Harvesting Ponds for Community तलावांची दुरुस्ती आणि देखभाल 

१२९ Renovation of Fisheries Ponds for | समाजासाठी मत्स्यपालन तलावांचे नूतनीकरण 
Community 

930 Renovation of Community Water Harvesting सामुदायिक जल संचयन तलावांचे नूतनीकरण 
Ponds for Community 

१३१ Construction of Mitti Murram Roads for | समाजासाठी मुरम मातीच्या रस्त्यांचे बांधकाम 
Community 

932 Repair and maintenance of Mitti Murram FRA मातीच्या रस्त्यांची दुरुस्ती आणि देखभाल 
Roads for Community 

933 Construction of Embankment for community समुदायासाठी तटबंधाचे बांधकाम 


SATISH 
VITHALRAO ९0४0७ 


(adit कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


